महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिका (खंड 2 ते ५) 
मधील विविध तरतुदी संदर्भात शासनाने कालानुरूप 
वेळोवेळी केलेले बदल अंर्तभुत करून सदर खंडांची 
आवृत्ती अद्ययावत करून प्रसिध्द करण्याकरिता नियुक्‍त 
केलेल्या अभ्यास समितीच्या कार्यकक्षेत वाढ 
करण्यासंदर्भात..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२०१९/प्र.क्र.२१५/ज-१अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ जून, २०२१ 


संदर्भ:-या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दिनांक ०८ जुलै, २०१९ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिका (खंड २ ते ५) मधील विविध तरतुदी संदर्भात शासनाने 
कालानुरूप केलेले बदल अंर्तभूत करून सदरहू चार खंडांची अद्ययावत शासकीय आवृत्ती प्रसिध्द 
करण्याकरिता अभ्यास करून शासनास शिफारसी करण्यासाठी शासन निर्णय क्रमांकः जमीन- 
२०१९/प्र.क्र.२१५/ज-१अ दिनांक ०८ जुले, २०१९ अन्वये पुढील प्रमाणे “अभ्यास समिती” गठीत 
करण्यात आलेली आहे :- 


१.श्री.शेखर गायकवाड, भा.प्र.से. अध्यक्ष 
२.श्री.राजेंद्र क्षीरसागर,अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) सदस्य 
३.श्री.रमेश चव्हाण, उप सचिव (ज-१अ) सदस्य 
४.श्री.महेश इंगळे,अधिक्षक,भुमि अभिळेख,मुंबई हहर सदस्य 
५.श्री.रामदास जगताप,उप जिल्हाधिकारी सातारा सदस्य 
६.श्री.सुनील कोठेकर, अवर सचिव सदस्य सचिव 


या शासन निर्णयान्वये सदर समितीच्या कार्यकक्षेत वाढ करून पुढील विषय नव्याने 
सोपविण्यात येत आहे:- 

(i) राज्यातील सर्व क्षेत्रांसाठी समग्र अधिकार अभिलेख ( Unified Record of Rights ) तयार 

करण्याकरीता अभ्यास करून समग्र अधिकार अभिलेख ठेवण्यासंदर्भात शासनास शिफारस 

करणे. 


(i) नव्याने सोपवलेल्या विषयासंदर्भातील अभ्यास समितीच्या वेळोवेळी होणाऱ्या बैठकांकरीता 
खालील अधिकारी यांना विशेष निमंत्रित म्हणून उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात येत आहे:- 


१. श्री. बाळासाहेब काळे, उप संचालक, भूमि अभिलेख, संलग्न जमाबंदी आयुक्‍त 
(नागरी भूमापन) पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२०१९/प्र.क्र.२१५/ज-१अ 


२. श्री. किशोर तवरेज, उप संचालक भूमि अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे 
३. श्री.अभय जोशी, जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेख, औरंगाबाद 

४. श्री.कृष्णा शिंदे, नगर भूमापन अधिकारी, रत्नागिरी 

५. श्री. संतोष हिंगाणे, नोंदणी उप महानिरीक्षक कार्यालय पुणे विभाग 
६. श्री. संजय कुंडेटकर, उप जिल्हाधिकारी, परभणी 


तसेच नव्याने सुचविलेल्या विषयासंदर्भात अभ्यास बैठकांचे आयोजन करून स्वतंत्रपणे वेगळ्या 
(खंड २ ते ५ व्यतिरिक्त) परिपूर्ण अहवालासहित शासनास शिफारस करण्याकरिता जमाबंदी आयुक्‍त 
आणि संचालक भूमी अभिलेख, पुणे यांची आवश्‍यकतेनुसार मदत घेऊन समिती कामकाज करील. 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२४१७३९०८२११९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAMESH SHIVAJI ४ 

CHAVAN sae 
(रमेश चव्हाण) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


tal ed by RAMESH SHIVAJI CHAVAN 
cI GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
IT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


e3d5b09d0Sbedfa09b97e 
:442F95DD2288C273, 
}58BOSEOSEE27F435BD399537405D44E 1C88021CF038B060A, 
n=RAMESH SHIVAJI CHAVAN 
7:46:09 +05'30" 


प्रत, 

१.मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३.मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४.मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

६.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

७.अपर मुख्य सचिव (महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
८.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

९.विभागीय आयुक्‍त,कोकण विभाग व पुणे विभाग 

१०.जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक भूमी अभिलेख, पुणे. 

१०.जिल्हाधिकारी, पालघर व मुंबई शहर व मुंबई उपनगर. 

११.श्री.शैखर गायकवाड (भा.प्र.से), साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२.श्री.राजेंद्र क्षीरसागर (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर 
१३.श्री.रमेश चव्हाण, सह सचिव (ज-१अ), महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१४.श्री.महेश इंगळे,अधिक्षक,भुमि अभिलेख, पाळघर 

१५. श्री.रामदास जगताप,उप जिल्हाधिकारी, पुणे 

१६. श्री.सुनील कोठेकर, अवर सचिव, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१७.उपायुक्‍्त (महसूल) कोकण विभाग, नवी मुंबई. 

१८.जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक भूमी अभिलेख यांच्यामार्फत सर्व विशेष निमंत्रित सदस्यांना अग्रेषित, 
१९.निवड नस्ती (कार्यासन ज-१आ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


